श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 
अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षातील माहे ऑक्टोबर, २०२० ते 
मार्च, २०२१ करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२०/प्र क्र.१२५/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०१ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०२/कोषा-प्र.५, दि.११/०१/२०१९. 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२०. 
४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.9०/विसयो, दि. २३ एप्रिल, 
२०२०, १८ जून, २०२०, ०२ सप्टेंबर, २०२० व १० नोव्हेंबर, २०२०. 
५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य क्र.विसयो-२०२०/प्र.क्र.९१/विसयो, 
दि. १५ डिसेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ सेवा राज्य 
निवृत्तीीतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे 
रुपये ७५,००,००,०००/- (रुपये पंच्याहत्तर कोटी फक्त) इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली. त्यानुषंगाने 
हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या रुपये ७५,००,००,०००/- (रुपये पंच्याहत्तर कोटी फक्त) 
इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ऑक्टोबर, २०२० ते मार्च, २०२१ या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये 
७५,००,००,०००/- (रुपये पंच्याहत्तर कोटी फक्त ) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत 
करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची 
सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणाळीवर देण्यात आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New CO Code 
वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप 
त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्याच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी 
कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 


३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) वृध्द, दुर्बळ व निराधारांना अनुदान, 
(09) (02) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (अजाउयो) (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १४३) " 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२०/प्र क्र.१२५/विसयो 


४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या परिपत्रकातील 
अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही 
परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 


५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे 
ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक१२६/२०२१/व्यय १४, दिनांक १८.०२.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"///.॥॥0१59॥॥॥.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०२१२०९२१३६२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Sunil Vitthal 
Ukirade = य 
(सु. वि. उकिरडे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सर्व विभागीय आयुक्‍त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती, विसयो. 


on SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२०/प्र.क्र.१२५/विसयो, दिनांक : ०१ मार्च, २०२१. 
अनुसूचित जाती लाभार्थी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (२२३५ सी १४३) 


नियंत्रक अधिकारी क्रमांक 


अ.क्र जिल्हा 
| a २ ३ 
Za मुंबई शहर Noo dé 
3 ठाणे ००३६ 
8 रायगड ॥१००१२ 
4 रत्नागिरी ००२३ 
= 
8 धुळे १००२६ 
aa ० जळगाव Nooqo 
शशि १ अहमदनगर Noo30 
१२ नंदुरबार Noo29 
93 पुणे Noovo 
१४ सोलापूर ॥९००१९ 
4 सातारा Noo32 
१६ सांगली ॥९०००८ 
१७ कोल्हापूर ५१००३९ 
१८ नागपूर Nooag 
१९ वर्घा ९००२५ 
— 
Sa 
२३ गोंदिया ९००२४ 
२४ अमरावती ॥१००११ 
२५ अकोला ॥१००४१ 
२६ यवतमाळ Nooolg 
२७ बुलढाणा १००३८ 
२८ वाशिम ००२२ 
र 
३० बीड ॥९००३४ 
३१ नांदेड Noo34 
32 परभणी ॥९००१६ 
33 उस्मानाबाद Nooo 
38 जालना ॥००१५ 
३५ लातूर Nooo 
३६ हिंगोली ॥१००१७ 


औरंगाबाद विभाग 


एकूण 


(रक्‍कम रुपयात) 
माहे ऑक्टोबर, २०२० 
मार्च, २०२१ 
SS aaa 
१३२००० 
७९०६२० 
३५०००० 
४४१७९४ 
२७००००० 
१४५२७०० 
४२५२००० 
१०११९११४ 
३००००००० 
५१२७७० 
३२१८६२३१ 
४७१३३७६० 
४१८९१२७ 
११३९९१८८८ 
४८०५००० 
२३९४३१०० 
३०००००० 
५९४४४५२ 
३००००००० 
६७६९२५६५८२ 
1 0| 
२१३५०००० 
५२४१०००० 
१८५००००० 
६२१७२३४०० 
1 0| 
१५४४३३४०० 
५५५००००० 
३३०२२९०० 
२२३९६९०० 
२५२६४४९८ 
१६२९६४७८ 
१५२२४८०७७६ 
१३८०३०८० 
५८५४४८२७८२ 
५८५९९७८४०८ 
१३८६९६०० 
1 0| 
२८७८१००० 
६९१०१६०० 
११२६५८०० 
२५१२८२२७० 


७५००००००० 


